RNINo . MAHBIL/ 2012 / 72704 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - १० ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ०२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


नगर सचिव, महानगरपालिका यांजकडून 
अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर 


आदेश 


क्रमांक साप्रवि/ निवडणूक -१०५८ / २०१८.- अहमदनगर महानगरपालिकेच्या दिनांक ९ डिसेंबर २०१८ रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर 
आयोजित केलेल्या मा . विशेष सभा क्रमांक ३ , प्रस्ताव क्रमांक २० , दिनांक १ ऑक्टोबर २०२० अन्वये नामनिर्देशित सदस्य पदावर ५ सदस्यांच्या 
नियुक्त्या झालेल्या असून, महाराष्ट्र महानगरपालिका ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या) नियम, २०१२ मधील नियम क्रमांक ६ मध्ये 
पालिकेतील नामनिर्देशित सदस्यांची नावे प्रसिद्ध करणेबाबत असलेल्या तरतुदीनुसार नामनिर्देशित सदस्यांची नावे, राहणेचे ठिकाण, पक्ष याबाबतची 
माहिती मी , तडवी शहाजहान बुरान, नगर सचिव, अहमदनगर महानगरपालिका खालील अनुसूचीनुसार प्रसिद्ध करीत आहे. 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नाव 


पत्ता 


पक्ष 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


मदन संपत आढाव 


राघवेंद्र स्वामीनगर , आढाव वस्ती, 


शिवसेना 


बोल्हेगाव, अहमदनगर . 


२ 


शेळके संग्राम बबनराव 


शिवसेना 


: 


शेळके मळा, कायनेटिक चौक , 
नगर - दौंड रोड , महादेव मंदिराशेजारी, 


अहमदनगर . 


३ 


रामदास नानाभाऊ आंधळे 


भारतीय जनता पार्टी 


.. 


प्लॉट नंबर ९ ४ / ५ , नवलेनगर , 
गुलमोहर रोड, सावेडी, 


अहमदनगर . 


४ 


शेटीया विपुल मुलचंद 


नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी 


एम . एस . सी . बी . , कॉलनी, 
भोसले आखाडा, बुरुडगाव रोड, 
माणिकनगर , अहमदनगर . 


आघाडी. 


( १ ) 


वि ( एच) १४६ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची 


चालू 


अ . क्र . 


नाव 


पत्ता 


पक्ष 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


राजु आसाराम कातोरे 


कातोरेनगर , नागापूर , अहमदनगर 


: 


नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी 
आघाडी. 


तडवी शहाजहान बुरान , 


नगर सचिव, 
अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर . 


अहमदनगर , ३ ऑक्टोबर २०२० . 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खाली दर्शविलेल्या दिनांकांस प्रसिद्ध झालेली आहे. 


बुधवार, ऑक्टोबर ७ , २०२० / आश्विन १५ , शके १ ९ ४२ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचले.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ , पोट - कलम ( ४) व महाराष्ट्र नगरपरिषद 
( उपाध्यक्ष निवडणूक) नियम, २००५ व सुधारणा, २००६ . 

आदेश 


क्रमांक पालिका-३ / कावि -२२८ / २०२०.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ चे कलम 
५१ - अ , पोट -कलम ( ४) व महाराष्ट्र नगरपरिषद ( उपाध्यक्ष निवडणूक) नियम, २००५ व सुधारणा, २००६ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ, पोट - कलम ( ४) च्या 
तरतुदीनुसार एरंडोल नगरपरिषदेत निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव याद्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

मी , अभिजीत राऊत , जिल्हाधिकारी, जळगाव मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये या प्रगटनाद्वारे खालील अनुसूचीमध्ये नमूद उमेदवार 
नगरपरिषद, एरंडोलमध्ये उपाध्यक्ष पदासाठी निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे. 

अनुसूची 
निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 

नगरपरिषदेचे नाव 


१ 


२ 


देवरे योगेश युवराज 


एरंडोल 


अभिजीत राऊत , 


जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


जळगाव , १ ऑक्टोबर २०२० . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


